आठव्या पंचवार्षिक योजनेच्या 
कालावधीत उभारलेल्या सहकारी 
सूतगिरण्यांना शासकीय भागभांडवल 
मंजूर करण्याबाबत- महेश को-ऑप. 
स्पिनिंग मिल्स लि., इचलकरंजी, ता. 
हातकणंगले, जि. कोल्हापूर. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक - शाभाभा-११२३/प्र.क्र.५५/टेक्स-१ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय ( विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २३ एप्रिल, २०२४. 


वाचा:- 
शासन निर्णय,सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग समक्रमांक, दिनांक ३१ मार्च, २०२४. 


शुध्दीपत्रक : 

वाचा येथील संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये Hear को-ऑप. स्पिनिंग मिल्स लि., 
इचलकरंजी, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर या सूतगिरणीस रु.२९०.९० लाख इतके शासकीय 
भागभांडवल मंजूर करण्यात आले आहे. 
२. सदर शासन निर्णयातील परि.४ मध्ये व परि.१० मधील THU Hear को-ऑप. स्पिनिंग 
मिल्स लि., इचलकरंजी, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर या सूतगिरणीचा इंडियन बँक, 
इचलकरंजी शाखा, मेन रोड, जि. कोल्हापूर ( INDIAN BANK, ICHALKARANJI BRANCH, 
DIST. KOLHAPUR ) या बँकेतील चाळू बँक खाते क्रमांकाचा IFSC Code : ॥9॥8०००१००५ 


असा दर्शविण्यात आलेला आहे. याऐवजी 

संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परि.४ मध्ये व परि.१० मधील तक्‍्यामध्ये इंडियन बँक, 
इचलकरंजी शाखा, मेन रोड, जि. कोल्हापूर ( INDIAN BANK, ICHALKARANJI BRANCH, 
DIST. KOLHAPUR ) या बँकेतील चाळू बँक खाते क्रमांकाचा “ IFSC Code : ॥)130001005” 
असा वाचण्यात यावा. 

सदर शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०४२३१८०३५२३५०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

SURYAKANT 0. ५०५५५० नन 


2.5.4.20=807915039b19946 107¢26978f204a984f59902046b59aa4af1f7053 
ae69e9f74, postalCode=400032, st=Maharash’ 


ialNumber=0A6F6D0FB527805 1673FB4ABODCFFE9098509649852FFED 
3A3EFF7FO9SB40AEA, SSURYAKANT G GOLI 
1024.04.23 18:16:29 +05' 


(सुर्यकांत गोळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३. सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः शाभाभा-११२३/प्र.क्र.५५/टेक्स-१ (अ) 


४. कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा) (४ प्रतींसह), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

५. अवर सचिव, १७-स/कार्यासन अधिकारी,१६-स, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय,मुंबई 

६. वित्त विभाग, व्यय-२ / अर्थसंकल्प-१३, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. नियोजन विभाग, कार्यासन-१४३१, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

डी 

९ 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
. आयुक्त (TAM), वस्त्रोद्योग आयुक्‍तालय, जुने सचिवालय, नागपूर 

qo. प्रादेशिक उपसंचालक, वस््रोद्योग, सोलापूर 

११. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर 

१२. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

१४. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई (२ प्रती), 

. शाखा व्यवस्थापक, इंडियन बँक, इचलकरंजी शाखा, जि. कोल्हापूर 

१६. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस््रोद्योग महासंघ मर्यादित, वकील 
हाऊस, मुंबई. 

१७. चेअरमन,महेडश को-ऑप.स्पिर्निंग मिल्स लि. मेन रोड, इचलकरंजी, ता. हातकणंगले, 
जि. कोल्हापूर. 

१८. निवडनस्ती (टेक्स १- ओ. 


ae) 
~ 
se 


पृष्ठ २ पैकी २ 


